कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावतांना 
कोव्हिडमुळे मृत्यु होणा-या कर्मचा-यांना रु 
५०.०० लक्ष सानुग्रह सहाय्य लागू करण्यास 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४ /व्यय-९, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
दि.१४.०५.२०२१ 


संदर्भ:-१) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४ /व्यय-९,दि.२९.०५.२०२० 

2) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४ /व्यय-९,दि.१४.१०.२०२० 
प्रस्तावना 

कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावतांना कोव्हिडमुळे मृत्यु होणा-या कर्मचा-यांना प्रत्येकी 
रु.५०.०० लक्ष सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याचे आदेश दि.२९.०५.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आले आहेत.या शासन निर्णयानुसार सदर आदेशा दि.३०.०९.२०२० पर्यंत लागू होते 
व त्यास संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयानुसार दि.३१.१२.२०२० रोजी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. त्यानंतर घडलेल्या मृत्युची प्रकरणे वित्त विभागाच्या सहमतीने विशेष बाब म्हणून निकाली 
काढली जात होती.मात्र महाराष्ट्र राज्यात सद्य:स्थितीत कोव्हिड-१९ साथीची परिस्थिती विचारात घेता 
दि.२९.०५.२०२० च्या शासन निर्णयास दि.३१.१२.२०२० नंतर मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती.त्या अनुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या दि.२९.०५.२०२० च्या शासन निर्णयास दि.०१.०१.२०२१ पासून 
दि.३०.०६.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०५१४१२४४०४६००५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 

VIVEK RAMBHAJI ये 


5.4.20=56142975484e58364afe88f5f0e3138e3ce0d4e4058e42f003 


dfd69500064afb, 

rialNumber=398 1a50612646983d580dea2da5fb52a33d8e6e3c4f3 
4cd80f08c59871 1ceb65, cn=VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 

ite: 2021.05.14 12:49:30 +05'30 


(विवेक दहिफळे 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.४ /व्यय-९, 


3. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय मुंबई 

६. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव,सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. सचिव, महाराष्ट्र विधान परिषद/ विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 

qo, विशेष SYST, AERIS सदन,कोपर्निकस रोड,नवी दिल्ली ११०००१, 

११. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपुर 

१२. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपुर, 

१३.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६. सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१७. निवड नस्ती,व्यय-९,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


